पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे 
असलेल्या जमिनींचा इष्टतम वापर करुन विविध 
योजनांकरिता निधी उभारता येईल याकरिता बांधा, 
वापरा व हस्तांतर करा (बी.ओ.टी.) या तत्वावर 
जमिनींचा वापर कसा करता येईल यासंबंधीचे 
धोरण तयार करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि ,पश्युसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुवियो-१३२१/ प्र.क्र.८१/पदुम-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- १८ मे २०२१ 


वाचा :- १) मा.मंत्री महोदय (पश्ुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) कार्यालयाचे पत्र क्र.मा.मंत्री/ 
पशुसं,दुव्यवि,क्रीडा व युवक कल्याण/नो.३६३/२०२१,दि.०८/०२/२०२१. 
२) पविआ-१०२१/प्र.क्र.३१/पदुम-३,दि.०९/०२/२०२१. 
प्रस्तावना:- 
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या जागा बी.ओ.टी.तत्वावर विकसीत 
करण्याबाबत मा.मंत्री महोदय (Was व दुग्धव्यवसाय विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.१० 
फेब्रुवारी २०२१ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
दुग्धव्यवसाय विकास विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यात विविध ठिकाणी 
दुग्धशाळा, शितकरण केंद्रे, कार्यालये, दवाखाने व अन्य इमारती असून त्यातील बहूतांशी 
दुग्धशाळा, कार्यालये, दवाखाने व अन्य इमारती अत्यंत वाईट अवस्थेत असून त्यांची दुरावस्था 
झालेली आहे. सदर जमिनींपैकी काही जागा या शहरात मोक्याच्या ठिकाणी असून या जागा 
बी.ओ.टी. तत्वावर विकसित केल्यास त्याव्दारे विभागाच्या कार्यालयांचा पुर्नविकास होऊन 
विभागास कोणतीही आर्थिक तरतूद न करता विनामुल्य सुसज्य कार्यालये, दवाखाने उपलब्ध 
होऊ शकतील. त्यानुषंगाने Wa व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे असलेल्या जमिनींचा 
इष्टतम वापर करुन विविध योजनांकरिता निधी उभारता येईल याकरिता बांधा, वापरा व 
हस्तांतर करा (बी.ओ.टी.) या तत्वावर जमिनींचा वापर कसा करता येईल यासंबंधीचे धोरण तयार 
करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३२१/ प्र.क्र.८१/पदुम-९ 


झासन निर्णय :- 


पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे असलेल्या जमिनींचा इष्टतम वापर 
करुन विविध योजनांकरिता निधी उभारता येईल याकरिता बांधा, वापरा व हस्तांतर करा 
(बी.ओ.टी.) या तत्वावर जमिनींचा वापर कसा करता येईल यासंबंधीचे धोरण तयार करण्यासाठी 
खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


-: समिती :- 

१. श्री.माधव काळे, महाव्यवस्थापक नियोजन व : झध्यक्ष 

पणन, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 
२. श्री.राजेंद्र जवंजाळ, उप सचिव, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई > Weer afte 
3. उप सचिव (दुग्ध),मंत्रालय,मुंबई | सदस्य 
४. संबंधित विभागाचे विभागीय सह. आयुक्‍त : सदस्य 
५. उप अभियंता,आरे : सदस्य 


वरील समितीने एका महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 
सदर समितीच्या शिफारशींच्या अधिन राहून बीड, अहमदनगर व नाशिक येथे पथदर्शी तत्वावर 
प्रकल्प सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाकडे सादर करावा. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१८१७२९५७५५०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
UJWAL ||) ण ण णल ; 
BHALCHANDRA SALVI मा. | 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३२१/ प्र.क्र.८१/पदुम-९ 


) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
६) प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी , मुंबई-१८. 
) आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी,बांद्रा (पूर्व) मुंबई. 
११) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, 
नागपूर, अमरावती. 
१२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


